Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


MATHAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ६ ] 


सोमवार , ऑक्टोबर १५ , २०१८ / आश्विन २३ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १५.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उ.वि.अ. तथा भूसं - अका- कावि .- १० ९४-२०१८. – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११-२०१४-सी.आर. ७७- ए -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” असे 
संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट -कलम (ए झेड) नुसार ] जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे; 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केलेले आहे ; 


अ .-एक -१ ( १८२१). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५, २०१८ / आश्विन २३ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट- कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ); 


त्याअर्थी, आता सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदई भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट-कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहूं कायद्याचे कलम ३ पोट- कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भुसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-४७-२०१५-१६ , 
गावाचे नावः उकळीपेन , ता . वाशिम , जिल्हा वाशिम 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर/ गट क्रमांक अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२० ९ 


००९ 


२ 


२०७ 


००८ 


३ 


२०६ 


० १० 


४ 


२०४ 


० १५ 


२०५ 


०६४ 


६ 


२०५ 


००९ 


७ 


१७१ 


० ०६ 


८ 


१७१ 


००८ 


९ 


१६ ९ 


० ११ 


१० 


१६ ९ 


० १० 


११ 


६६ 


० २२ 


१२ 


१६५ 


० १५ 


१३ 


१६४ 


० १३ 


१४ 


११८ 


० ३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५, २०१८/ आश्विन २३, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१५ 


१२० 


० १६ 


१६ 


१२० 


० ०६ 


१७ 


१२० 


००७ 


१८ 


१२० 


०० ९ 


१ ९ 


१२२ 


२० 


१२२ 


००७ 


२१ 


१२५ 


० ०३ 


२२ 


१२५ 


० ०५ 


२३ 


१२६ 


० १० 


२४ 


१२८ 


० १० 


२५ 


१२ ९ 


० १४ 


२६ 


१२ ९ 


००६ 


२७ 


१३० 


० १३ 


२८ 


१३४ 


० ०७ 


२ ९ 


१३४ 


० १० 


३० 


१३५ 


० १४ 


३१ 


१०२ 


० ०३ 


३२ 


१०२ 


० १० 


३३ 


१०२ 


० १२ 


३४ 


६६ 


००७ 


३५ 


१४० 


० ४५ 


३६ 


१४१ 


० ५३ 


३७ 


६७ 


० १२ 


३८ 


६८ 


००१ 


३ ९ 


६८ 


O 


४० 


६८ 


० ०३ 


४१ 


६ ९ 


० २७ 


४२ 


७० 


० १० 


४३ 


७० 


० १४ 


४४ 


७० 


००८ 


४५ 


७१ 


४६ 


७२ 


० ०३ 


४७ 


१७३ 


० १२ 


४८ 


१७४ 


० २० 


एकूण 


६२१ 


संपादनाचे प्रयोजन :- मौजे उकळी पेन येथील जमीन धुमका ल . पा . यो . चे उजव्या मुख्य कालव्याचे कामाकरिता . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५, २०१८ / आश्विन २३ , शके १९ ४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


: - धुमका ल . पा . योजना. 

मौजा उकळीपेन येथील जमीन धुमका ल . पा . यो . चे उजव्या मुख्य कालव्याचे 
कामाकरिता. 


: 


सामाजिक फायदे 


: - पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे, ढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते. 

अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा गोषवारा . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला : महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३-०३-२०१५ 
नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
संदर्भ :-कार्यकारी अभियंता , वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम यांचे पत्र जा . क्र . ४६२४-रेशा- भुस- धुमका -२०१८ , 

दिनांक ०९ - १०-२०१८ , सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
(१) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली त्या अधिका -यांचे पदनाम : - आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 
( २) प्रशासकाचेकार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीचा जमिनीच्या योजनेचे( Plan) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता 


: 


येईल . 


भाग १ असा . ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ तथा भूसं - अका- कावि -१० ९७-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११-२०१४- सी.आर. ७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे ) द्वारे भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” असे 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ (कलम ए झेड ) नुसार] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदर्दू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५ , २०१८ / आश्विन २३ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -तीन मध्ये नमूद 

केलेले आहे; 
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ); 

त्याअर्थी, आता, सदर्ह कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उपनियम ( ३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहूं कायद्याचे कलम ३ पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०१७-१८ , 
गावाचे नाव : - एकलासपुर , ता . वाशिम, जिल्हा वाशिम 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१ २ ९ 


५३/ ३ अ 
५३/४ 


० २५ 


एकूण 


१५४ 


संपादनाचे प्रयोजन :- मौजे एकलासपुर येथील जमीन वाकद संग्राहक बृ. ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता . 

अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

वाकद संग्राहक बृ. ल . पा . योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

मौजा एकलासपुर येथील जमीन वाकद संग्राहक बृ.ल.पा.यो. चे बुडीत क्षेत्राचे 

कामाकरिता. 
सामाजिक फायदे 

पिण्याच्या पाण्याची पातळी वाढते, गुरे, ढोरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय होते . 


: 


अ .-एक -२ (१८२१) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५, २०१८ / आश्विन २३ , शके १९ ४० 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे :- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा गोषवारा 


- 


. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला : महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १३-०३-२०१५ 
नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
संदर्भ :-कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र .३११४- रेशा - भूसं - जयपूर-२०१८ , 
दिनांक ०६-१०-२०१८ , सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका -याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिका-यांचेपदनाम : - आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 
( २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील 

निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे( Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


: 


भाग १ असा. ( अ. वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ११. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ तथा भूसं - अका - कावि - ११००-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट -कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस 
११-२०१४- सी.आर .७७- ए-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” असे 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम (ए झेड) नुसार ] जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदहूं कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद 

केलेले आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये 

नमूद 

केलेला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ); 

त्याअर्थी, आता, सदहूं कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदई भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५ , २०१८ / आश्विन २३ , शके १९ ४० 


७ 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट - कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानिची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदहूं भूमि संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट- कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदई कायद्याचेकलम ३ पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-४७-२०१५-१६ , 
गावाचे नाव : - एकलासपूर , ता . वाशिम , जिल्हा वाशिम . 

सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ . क्र . 


१ 


३० 


० ०८ 


२ 


३५/३ 


००४ 


३ 


३५/२ 


००१ 


एकूण . 


० १३ 


: 


: 


: 


संपादनाचे प्रयोजन :- मौजे एकलासपूर येथील जमीन वाकद संग्राहक बृ. ल . पा . यो . चे पर्यासी रस्त्याचे कामाकरिता. 

अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

वाकद संग्राहक बृ . ल . पा . योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील मौजा एकलासपूर येथील जमीन वाकद संग्राहक बृ. चेपर्यायी रस्त्याचे कामाकरिता. 
सामाजिक फायदे 

पर्यायी रस्त्याची सोय होते . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींच्या विस्थापना आवश्यकतेची कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १३-०३-२०१५ 
नुसार उक्त अधिनियमांचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
संदर्भ :-कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , वाशिम ( बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र . ३१४४ -रेशा- भूसं - जयपूर -२०१८ , 
दिनांक ०६-१०-२०१८ , सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिका -याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही. सबब, माहिती निरंक . 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशील 

निरंक . 


: 


टीप : उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५ , २०१८/ आश्विन २३, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उ.वि.अ. तथा भू . सं.-अ. का .- कावि - ११०३-२०१८ . - 


" 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11 
2014 -C.R. - 77-A -2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे ) द्वारे भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम [ए झेड ] नुसार ) जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 


आणि, ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनूसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये 

नमूद 

केले आहे 


आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे, (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


त्याअर्थी, आता सदर्दू कायद्याच्या कलम-११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचीत केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमी संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५, २०१८ / आश्विन २३ , शके १९ ४० 


९ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१८-१९ , 
गावाचे नाव वाई, तालुका वाशिम , जिल्हा वाशिम 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


अंदाजे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


१७७ 


० १५ 


२ 


१७८ 


०६९ 


३ 


१७ ९ 


१३१ 


४ 


१८२ 


२०६ 


५ 


१८३ 


११० 


६ 


१८४ 


० १० 


७ 


१८५ 


० ४२ 


८ 


१ ९ ७ 


११६ 


९ 


१ ९ ८ 


० ८४ 


१० 


२०२ 


९ ० 


एकूण . . 


८ ७३ 


संपादनाचे प्रयोजन : -मौजे वाई येथील जमीन जयपुर ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - जयपुर ल.पा.योजना 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


मौजे वाई येथील जमीन जयपुर ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता 
पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते . 


सामाजिक फायदे 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या 


: 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 


आवश्यकतेची कारणे 
अ .- एक -३ (१८२१ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५, २०१८ / आश्विन २३, शके १९ ४० 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 


( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने 
दिल्याप्रमाणे) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३-३-२०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू 
करण्यापासून सुट प्राप्त . संदर्भ : कार्यकारी अभियंता , 

लघु 
पाटबंधारे विभाग , वाशिम (बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र . ३१४५ 
रेशा- भूसं - जयपुर -२०१८ , दिनांक ६-१०-२०१८ . 
सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - पाच 


: 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १ ) ज्या अधिका-यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 

आहे त्याचे पदनाम 
( २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
(३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे , 

निरंक 
त्याचा तपशील . 


: 


टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे( Plan) चे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३. 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उ.वि.अ. तथा भू . सं.-अ. का .- कावि - ११०६-२०१८ . – 


" 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11 
2014- C.R.- 77 -A -2 , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना 
संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम [ए झेड] नुसार ) जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि, ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५ , २०१८/ आश्विन २३ , शके १९ ४० ११ 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट- कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे, (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


त्याअर्थी, आता सदहूं कायद्याच्या कलम -११ चे पोट -कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचीत केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदर्ह भूमी संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट- कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


भूमीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१८-१९ , 
गावाचे नाव सावळी , तालुका 

वाशिम , जिल्हा वाशिम 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 


अ . क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२७८ 


३२४ 


२ 


३०१ 


४३५ 


३ 


२ ९ ४ 


३८७ 


४ 


३०४ 


१४३ 


५ 


३०५ 


१५७ 


एकूण . . 


१४४६ 


संपादनाचे प्रयोजन :-मौजे सावळी येथील जमीन जयपुर ल . पा. यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५ , २०१८/ आश्विन २३, शके १९ ४० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


जयपुर ल.पा.योजना 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


मौजे सावळी येथील जमिन जयपुर ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 
पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याचेपाण्याची सोय होते. 


सामाजिक फायदे 


: 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींच्या विस्थापनाच्या 


आवश्यकतेची कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३-३-२०१५ नुसार उक्त 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने 

अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तिन मधील तरतुदी लागू 
दिल्याप्रमाणे ) 

करण्यापासून सुट प्राप्त . संदर्भ : कार्यकारी अभियंता, 

लघु 
पाटबंधारे विभाग , वाशिम (बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र . ३१४५ 
रेशा- भूसं- जयपुर-२०१८ , दिनांक ६-१०-२०१८ . 
सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका- यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

आहे त्याचेपदनाम 
( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, 

निरंक 
त्याचा तपशिल . 


: 


: 


टीप : - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे (Plan) चेनिरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल. 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उ.वि.अ. तथा भू. सं .- अ.का.- कावि -११०९ -२०१८ . – 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS -11 
2014- C.R.- 77 -A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला आहे) याद्वारे भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना 
संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम [ए झेड] नुसार ) जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने 
समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५ , २०१८/ आश्विन २३ , शके १९ ४० १३ 


आणि , ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनूसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद 

केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी , वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट -कलम (१ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे, (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 

त्याअर्थी, आता सदई कायद्याच्या कलम -११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही 

परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचीत केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट -कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमी संपादन कायद्याचे कलम -११ च्या पोट -कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे कामी हाती घेतील. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

भूमीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०१८-१९ , 
गावाचे नाव झोडगा , 

तालुका 

वाशिम , जिल्हा वाशिम 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


७/२ 


० ८० 


२ 


७/३ 


२४० 


३ 


८ 


७ ९ ६ 


४ 


८ 


० ८१ 


५ 


९ 


६१८ 


६ 


१०/१ 


२०१ 


७ 


१०/३ 


०३४ 


८ 


१०/ ३ अ 


० २७ 


a 


१०/४ 


१ १८ 


१० 


१०/५ 


१० ९ 


११ 


११/१ 


० ८० 


अ .- एक -४ (१८२१ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५ , २०१८/ आश्विन २३, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१२ 


११/४ 


१२७ 


१३ 


१३/२ 


१५० 


१४ 


१४/१ 


१५१ 


१५ 


१४/२ 


१८१ 


एकूण .. 


२ ९ ९ ३ 


.. 


: 


: 


संपादनाचे प्रयोजन :-मौजे झोडगा येथील जमिन जयपुर ल . पा. यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता. 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

जयपुर ल.पा. योजना 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 

मौजे झोडगा येथील जमिन जयपुर ल . पा . यो . चे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 
सामाजिक फायदे 

पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते , गुरे ढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापनाच्या 
आवश्यकतेची कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३-३-२०१५ नुसार उक्त 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या यंत्रणेने 

अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तिन मधील तरतुदी लागू 
दिल्याप्रमाणे ) : 

करण्यापासून सुट प्राप्त . संदर्भ : कार्यकारी अभियंता, 

लघु 
पाटबंधारे विभाग, वाशिम ( बांधकाम ) यांचे पत्र जा . क्र . ३१४५ 
रेशा- भूसं - जयपुर -२०१८ , दिनांक ६-१०-२०१८ . 

सबब माहिती निरंक . 
अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १) ज्या अधिका- यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

आहे त्याचे पदनाम 
( २) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( ३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे , 

निरंक 
त्याचा तपशिल . 
टीप उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे (Plan ) चे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


: 


वाशिम : 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


डॉ . शरद जावळे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES ,NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


